महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेला दावा क्र.४/२००४. 
वरिष्ठ विधिज्ञ श्री.सी.एस. वैद्यनाथन, विशेष 
समुपदेशी (Special Councel) यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मकसी-१२२२/प्र.क्र.०८/२०२२/३६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२३. 


आदेशा 


महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दावा 
क्र.४/२००४ मध्ये दाव्याचे कामकाज पाहण्यासाठी नेमलेल्या वकीलांच्या पॅनलमध्ये (Battery of Advocates) विशेष 
समुपदेश्ी म्हणून वरिष्ठ विधीज्ञ श्री.सी.एस. dee यांची विधी व न्याय विभागाच्या क्र.७९२-२०२२/ई, 
दि.१८.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्तीच्या अनुषंगाने त्यांना खालीलप्रमाणे 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्यास या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Sr. No. Particulars Amount (Rupees) 
a Retainer Fee 2,40,000/- per month 
2. Conference Fees in Delhi 2,00,000/- per hour 
3. Conference Fees outside Delhi 94,00,000/- per day 
8. Appearance Fees before the Supreme Court of India 94,00,000/- per day 
चु. Clerkage 40% on professional fees 
2. सदर seal दिनांक १८.११ -२०२२ पासून लागू होतील. 
३. वरील बाबीवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ए-४, २०५२-सचिवाळलय- सर्वसाधारण सेवा-०९०- सचिवालय (00) 


(०१) सामान्य प्रशासन विभाग, २८-व्यावसायिक सेवा - योजनेतर दत्तमत (२०५२००२५)" या अर्थसंकल्पीय 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व दरवर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर आदेश विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६६४-२०२२/ई, दि.२७ ऑक्टोबर, २०२२ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७५/२७२/व्यय-४, दि.९/११/२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभाग/विनियम/झा.नि. 
दि.१६.०६.२०१७, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८,भाग-पहिला,उपविभाग-२, अ.क्र.४९, नियम क्र.१६६-अ(१ 
नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार त्या विभागांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०६१६५६०७६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, JANA JIVA oe es 


i je=400032, st=Maharashtra, 
4c7042/66b4ac73a 10087cd8fda3el 1Sd42dcBbS4cde 


JANA JIVA VALVI 
:24-+05'30" 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


VALVI 


प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२. मा.समन्वयक मंत्री तथा मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण व वस्त्रोद्योग व संसदीय कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई -४०००३२. 


शासन आदेश क्रमांकः मकसी-१२२२/प्र.क्र.०८/२०२२/३६ 


मा.समन्वयक मंत्री तथा मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


. सचिव तथा आयुक्त, (गुंतवणुक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 


श्री.सी.एस. वैद्यनाथन, विशेष समुपदेशी, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड यांचे मार्फत 
श्री.शिवाजी जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, आदित्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४, नॉयडा-२०१३०१. 


८. विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
९. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. 
१५. 


अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५ / कार्यासन-२६), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


